महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी 
/ पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २७ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 9) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/सीपीएस/सेवांतर्गत वै.अ. पदस्थापना/ 
न.क्र.७०/४८९/१८, दि ११.०६.२०१८. 
२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ सीपीएस पीजी/ 
सु.पदस्था/१६१७/१८, दि.२२.०६.२०१८. 
3) शासन आदेशा समक्रमांक दि.१९.०९.२०१८. 
४) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.११.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० -- ग्रेड वेतन रुपये ५,४००) या 
संवर्गातील, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सी.पी.एस. कोर्स मध्ये उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत संचालक, आरोग्य 
सेवा, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा येथे नमूद दि.११.०६.२०१८ व दि.२२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये केलेल्या 
विनंतीनुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील Rat पदे व प्रशासनिक 
निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वाचा अ. क्र. ३ येथील आदेशान्वये 
सुधारीत पदस्थापना देण्यात आली आहे. आता संचालनालयाच्या प्रस्तावातील डॉ. कल्पना विठ्ठल कांबळे व डॉ. 


डॉ सुरेश HST पारधे यांना पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण नंतरची पदस्थापना देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन आदेश क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


शासन seat :- 


प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार डॉ. कल्पना कांबळे व डॉ. GRIT पारधे यांना पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण 
नंतरची पदस्थापना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
1 १_| डा कल्पना विठ्ठल कांबळे DGO जिरुऔंधजि पुणे 
२ | डा सुरेश कडुबा पारधे DTM ग्रारु जेजूरी ता पुरंदर जि पुणे 


२. आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीनंतर रुजू न झाल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत 
गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२११६१७५५७३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


S a t | ५ h H a Nn mM a n t fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4c0ff0607bc973d966317 1 bd9b8a9b9ab8cb569b15 


Bhosale che wren 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे. 


Cc 


4 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपुर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे. 

मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१०) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३. 


n Sm 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


vo 


पुष्ठ २ पैकी २ 


